संदर्भ :- 
१) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 


सन २०२२-२३ निधी वितरण 


३१- सहाय्यक अनुदाने/वेतनेत्तर 
३४ - शिष्यवृत्ती /विद्यावेतन 
५० - इतर खर्च. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०२३ 


दिनांक ३०.०६.२०२२ व दिनांक 20.92.2022 रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३१- सहाय्यक अनुदाने/वेतनेतर खर्च, ३४ - शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन 


तसेच ५० - इतर खर्च या उद्धिष्टाखाली मंजूर निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय :- 


प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


2. 


वितरीत करावयाच्या निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :- 


राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर अर्थसंकल्पित 
तरतुदीमधून परिच्छेद २ मध्ये नमूद योजनांसाठी एकुण रु १७,८१,२७,१५०/- (रुपये सतरा कोटी Varah 
लक्ष सत्तावीस हजार VHst पन्नास) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 


राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणीक सवलती संदर्भात 


(रुपये हजारात) 


वितरीत 


अ.क्र अर्थसंकल्पित 
लेखाश्ीर्षक योजनेचे नाव करावयाची 
रक्‍कम 
रक्‍कम 
ere 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
१ a4 | खर्च, (०२) संकीर्ण, (०२) (४४ ) विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावी | 200000 ८४००० 
पर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२३०५६) 
णा २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
२ ag खर्च, (०२) संकीर्ण, (02) (१७) इयत्ता बारावी पर्यंत मुलींना | २०००० ११००० 
मोफत शिक्षण (२२०२२५२३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
: खर्च, (02) संकीर्ण, (02) (99) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे 
२२०२१४७४ ताव य अधिक अज्ञा २७५० 
३ व्ह वार्षिक उत्पन्न रूपये १५,००० पेक्षा अधिक नाही अशा इयत्ता ५००० 
दहावी पर्यंत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना (मुलांना) फी माफी 
(अर्थोपाय STRATA समायोजन) (२२०२१४७४) 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
र २२०२१४३८ | खर्च, (०२) संकीर्ण, (०२) (०७ इतर खर्च जिल्हा परिषदांना hoe १६८ 
(५०) अभिकरण खर्च get arr समायोजन) 
(२२०२१४३८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
५ | ९९०२१४८२ | खर्च, (०२) संकीर्ण, (०२) (१२) इतर खर्च (जिल्हा परिषदांना ८५० २५७ 
4 (40) खर्च, (०२) » (०२) (१२) ( 3 
अभिकरण खर्च (अर्थोपाय अग्निमाशी समायोजन) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
खर्च, (०२) संकीर्ण, (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
Bsa तसेच शिक्षण शास्त्र पदविका विद्यालयातील | ५००० #109 
& Aa शाळा, तसेच 5 
अध्यापकांच्या व अध्यापकेत्तर कर्मचारी वर्गाच्या मुलांना 
मोफत शिक्षण (२२०२२९२६) 
6. RRORIARS २९०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, ye ७४४० 
(३४) शिष्यवृत्त्या (००) (००) (०१) (२२०२३०५६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण १०७, 
J 22020382 | शिष्यवृत्त्या, (०१)(०१) माध्यमिक शाळांमधील शिष्यवृत्त्या ae ५५० 
(३४) (०१)(०१) ग्रामीन भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना राष्टीय 
शिष्यवृत्ती (२२०२०३४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण १०७, 
: 22020349 | शिष्यवृत्त्या, (09) माध्यमिक शाळांमधील शिष्यवृत्त्या are ५५०० 
(38) (0902) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, पुर्व माध्यमिक शाळा 
(22020344) 
sa ase 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण १०७, Zi 
p> ia शिष्यवृत्त्या, (०३) (०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य १५०० 3 
(22020328) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण १०७, 
शिष्यवृत्त्या, (०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
aa PRRs IC अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना oe ७४००० 
(38) सप्रयोजन अनुदाने (02) (09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १८२ 
(२२०२२३१८) 
द दत २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण १०७, = 
१२ re शिष्यवृत्त्या, (03) शिष्यवृत्त्या (03) (09) कनिष्ठ ४००० श्र 
महाविद्यालयातील शिष्यवृत्त्या (२२०२०३७१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, 
२२०२१२०४ शिष्यवृत्त्या ०.५५ 
१३ Ae , (00)(00)(02) इतर विशेष शाळा (22029208) क| 
द री २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, ad 
१४ वि शिष्यवृत्त्या, (००)(००)(०७) आर्थिक esa मागासलेल्या २५०० ३७५ 
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (२२०२१२५१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण शिक्षण ८००, 
यं २२०२१३९४ | इतर खर्च, (०२) संकिर्ण (०२) (२३) स्वातंत्र्य सैनिकांच्या i | ०.५५ 
(३४) मुलांना शैक्षणिक wae  (२२०२१२५१ अर्थोपाय 
अग्निमाशी समायोजन (२२०२१३९४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण शिक्षण ८००, 
१६ | ९९०२१४२९ तर खर्च, (०२)(०६) प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांनामोफत | ५००० २७५० 
(३४) : 
शिक्षण (अर्थोपाय अग्रिमाशी समायोजन (22029828) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
Age २ खर्च, (02) संकिर्ण (०२) (०४) (इतर खर्च जिल्हा परिषदांना | ०.४२ 
(५०) अभिकरण खर्ची ate afar समायोजन) 
(२२०२१४०२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
१८ | ९९०२१५०९ खर्च, (०२) संकिर्ण (०२) (१५) (माजी सैनिकांच्या मुलांना ५०० २७५ 
(३४) | भत वला णय नाग जते 
शौ सवलत ( अग्निमाशी ) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
ae 22029492 । खर्च, (02) संकिर्ण (02) (१६) इतर खर्च (जिल्हा परिषदांना a १०.०८ 
(40) अभिकरण wd) अर्थोपाय afar समायोजन) 
(२२०२१५१८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण (०४) आवर्षण 
२२०२२५८८ | ग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी माफी, (०४) (09) died 3024 
= (38) आवर्षण ग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी माफी/ फी 1 
ची प्रतिपुर्ती (२२०२२५८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
Sq, ३:१० खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना ) (०२) संकिर्ण (०२) ता १६८०० 
(३१) (५०) विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोकण्यासाठी 
त्यांच्या मुलांना शौक्षणिक सवलती (२२०२ १५१) 
ee 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५, भाषा विकास १०३, a 
22 दश केत शिक्षण (००) (००) (०१) माध्यमिक शाळांमध्ये भारत | oe 
सरकारची शिष्यवृत्ती (२२०२१०६२) 


एकूण | ३८२०७८ | १७८१२७ 


वरील सदर बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालणालय योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली 
मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आव्यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१३११२४०३६८८२१ असा आहे. हा Bes 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY NIVRUTTI aiscoeesescicn 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


